महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
या संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर सरळसेवेने (एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम- ५ द्वारे) रूजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २४ मे, २०२२ 
वाचा :- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-०९१९/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-५, 
दिनांक १७ संप्टेबर, २०१९. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन ०६१८/ प्र.क्र.५१/सीपीटीपी- ब, 
दि.१७ जानेवारी,२०२०. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: ससेप्र ४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२, 
दिनांक ६ डिसेंबर,२०१९ 
४. सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन २०१८/प्र.क्र.३५/सीपीटीपी,दि.२५ संप्टेबर, २०२१. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन ०१२२/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी- ब,दि.३ मार्च,२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा) मुख्य (परीक्षा -२०१७ च्या आधारे शिफारस केलेल्या 
व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, 
गट-ब या संवर्गातील उमेदवारांकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्त्याखालील 
आस्थापनेवर संदर्भाधीन क्रमांक ३च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ६डिसेंबर,२०१९ पासून दोन 
वर्षाच्या कालावधीकरीता (सातव्या वेतन आयोगानुसार) वेतन बँड रू.९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन 
रू.४८००/-) Level : 5_१७ (४७६००-१५११००) या वेतनश्रेणीत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात 
आले आहे. 
२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या ३६ उमेदवारांसाठी 
दिनांक ६ डिसेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ३६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
त्यापैकी ५ उमेदवारांचे निवड अन्य पदावर झालेली असल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आलेले 
आहे. सदर अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देणे आव्यक असल्याने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


३.  परीविक्षाधीन कालावधीमध्ये प्रशिक्षणा दरम्यान प्राप्त होणारे गुण तसेच त्यांना आयोगामार्फत 
देण्यात आलेले गुण यांचा एकत्रित विचार करून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत त्यांची सेवा जेष्ठता 
निश्चित करण्यात येते. सामान्य प्रशासन विभागाने कळविल्यानुसार त्यांच्या दिनांक ०३ मार्च, २०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वये सेवाजेष्ठता निश्चित केली आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१७ च्या निकालाच्या आधारे 
शिफारस केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या खालील ३१ 
परिवीक्षाधीन उपशिक्षणाधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात 


येत आहे. 

अ. अधिकाऱ्यांचे नाव महसूली विभाग पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र. वाटप नियमानुसार 

मिळणारा महसुली 
विभाग 

गि , श्री. दिगंबर लक्ष्मण मोरे पुणे उपशिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक), 
जि. प. कोल्हापूर. 

२. श्री. गवळी निलेश राजेंद्र पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पुरंदर, 
जि.प.पुणे. 

३. श्री. पाटील निलेश किशोर | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. नंदूरबार, 
जि.प. नंदूरबार 

४. | al. समरजीत बळवंत पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. करवीर, 

पाटील जि.प. कोल्हापूर 

५. | at. लावंड आबासो श्रीकांत | पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. तासगाव, 
जि.प. सांगली 

६. श्री. गंबरे तेजस अरूण पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. गडहिग्लज, 
जि.प. कोल्हापूर 

७ श्री. शर्मा शहरदचन्द्र योगेश्वर | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पवनी, 
जि.प. भंडारा 

८ | ats शिवानंद विठ्ठल अमरावती उपशिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक), 
जि. प. यवतमाळ. 

९ श्री. चांद राजाखा are औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. आंबेजोगाई, 
जि.प. बीड 

faa श्री. जाधव बाबुराव उत्तम । नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. , 
अहमदनगर जि.प. अहमदनगर. 

ae १ | श्रीम. चौधरी मिता अरूण | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.,नाशिक, 
जि.प. नाशिक 

१२ | श्री. मोहिते निमिष दिनेश | कोकण-१ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. कुडाळ, 
जि.प. सिंधूदुर्ग 

१३ | at. पिकवणे केलास औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पाटोदा, 


रामनाथ 


जि.प. बीड 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


१४ | at. लोहार रामकृष्ण आनंदा | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. जामनेर, 
जि.प. जळगाव 
१५ । श्रीम. संप्रदा प्रमोद पानसरे । कोकण-२ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. मुरबाड, 
जि.प. ठाणे 
१६ | att. निखीता अरूण ठाकरे | नागपूर उपशिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक) जि.प. 
चंद्रपूर 
१७ | श्री. आरख समाधान औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. गंगापूर, 
सदाशिव जि.प. औरंगाबाद 
१८ | श्रीम. थावरे दिपाली औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स., औरंगाबाद, 
सोपनराव जि.प. औरंगाबाद 
१९ श्री. पाटील निळेश देविदास | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. इगतपुरी, 
जि.प. नाशिक 
२० | श्री. गजभिये महेन्द्र रामदास | नागपूर उपशिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक) जि.प. 
गोंदिया 
29 श्रीम. खोमणे रूपाली प्रकादहा | कोकण-२ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. कल्याण, 
जि.प. ठाणे 
२२ | श्री. सोनोने बुद्धभूषण बंडू | अमरावती उपशिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक) जि.प. 
अमरावती 
२३ | a. हेमंत केशव उशीर औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.,सेलू, जि.प. 
परभणी. 
२४ | श्री. गांजरे गणेश दत्ताप्पा । औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. जितूर, 
जि.प. परभणी 
२५ श्री. बनसोडे नागराज औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. हिंगोली, 
मारोती जि.प. हिंगोली 
२६ । श्रीम. पाटोळे माधुरी पोपट । कोकण-१ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. वसई, 
जि.प. पालघर 
२७ | a. shred अमोळ विजय । कोकण-१ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. मोखाडा, 
जि.प. पालघर 
२८ | श्री.दर्ठानवाड Udit अमरावती उपशिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक), जि.प. 
गणपतराव यवतमाळ 
२९ | at. दिपक निवृत्ती कोकतरे | अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. भातकुली, 
जि.प. अमरावती 
30 | श्री. कुमरे धर्मपाल नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. बल्लारपूर, 
ब्रिजलाल जि.प. चंद्रपूर 
३१ | श्रीम. राजश्री मधुकर घोडके | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. नागपूर, 


जि.प. नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


२. उक्त नमूद उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची 
कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन सीपीटीपी-ब कडून होणार असून,त्याबाबतचे STS 
यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा. तसेच आयुक्‍त (शिक्षण), 
पुणे यांनी संदर्भाधीन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱयांना तातडीने कळवावे व नव्याने 
पदस्थापना झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील 
याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०५२४१७५४०९५२२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.05.24 17:55:54 +05'30' 
(टि.वा.करपते) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

३. संबंधित संचालक 

४. उप सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

६. संबंधित शिक्षणाधिकारी 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / पुणे 

८. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


मा. मंत्री (शा.शि) ara fasts कार्य अधिकारी 

मा. राज्यमंत्री (शा.शि) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

अपर मुख्य सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती 


१ 
२ 


3 
tof 


> wre <-> ब 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


